महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २५१ या 
लेखाशिर्षाखाळील निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.२६३/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, २०१८ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०१८/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-६, 
दि. २९ जून,२०१८ 

३) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक, क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थ-३,दि.२७ जुले, २०१८ 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-६, 
दि. २६ सप्टेंबर,२०१८ 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्र. राआहसो/कक्ष-२/ 

टे-१/अनुदान/५३०४/६०/२०१९, दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, 

दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१९ 


S 


प्रस्तावना :- 

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २५१ (सर्वसाधारण), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
CUBIS अर्थसंकल्पीय निधी रू.३४१.५० कोटी व जुले, २०१८ च्या पुरवणी मागणीद्वारे 
उपलब्ध निधी रू.७६९.०२ व नोव्हेंबर २०१८ च्या पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध रू.४२५.०० कोटी 
असा एकूण रू.१५३५.५२ कोटी अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध आहे. सदर निधीपैकी संदर्भाधिन क्र.२, 
४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये रू. ७४१.०७ कोटी निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित 
करण्यात आला आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विमाहप्ता विमा 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.२६३/आरोग्य-६, दिनांक १६.०२.२०१९ 


कंपनीस अदा करणे, तसेच वेतन व प्रशासकीय खर्च यासाठी २२१० जी २५१ (सर्वसाधारण), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या ळेखाशिर्षाखाळील उर्वरित अवितरित निधीपैकी आवश्‍यक निधी 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


महात्मा ज्योतिबा फुळे जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थी कुटुंबाचा 
विमाहप्ता अदा करणे, तसेच योजनेवरील अन्य प्रशासकीय खर्च भागविणे, यासाठी सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रू. २३०,६०,०९,३०४/- (अक्षरी रूपये दोनहो तीस कोटी साठ लक्ष नऊ हजार तीनठो चार रूपये 
फक्‍त) एवढा सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी 
नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

(०१) नागरी आरोग्य सेवा- विषमचिकित्सा 

११० - रुग्णालये व दवाखाने 

(०६) - पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०६) (38)- महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना(सर्वसाधारण) (राज्य योजना) 
२२१० जी २५१ (दत्तमत), ३१ -सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 


३. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 
संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ मध्ये नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.२१४/१४७२, दिनांक ५.०१.२०१९ व 
वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.२/२०१९/व्यय-१३,दिनांक १६.०१.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


D:\Health 6 2019\Govt Resolution 2019\Mjpjay 2210 जी 251 Feb 2019.docx 
1 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र.२६३/आरोग्य-६, दिनांक १६.०२.२०१९ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१६१५००५२००१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 
S U b h a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Finance Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb2 
N | V [| "1 t | 5a73a3ba8647d94e4c83579e877ecaa6372 
e, 
serialNumber=8aa1f531272224e355732cc 
20c64b2a014c4d982a276b8f3e7048995ac 
a g eC bf1651, cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2019.02.16 17:52:58 +05'30' 
(सु. नि. गाडगे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. (३प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती. 


D:\Health 6 2019\Govt Resolution 2019\Mjpjay 2210 जी 251 Feb 2019.docx 
1 


